अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील संशोधन 
अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब 
(राजपत्रित) संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१२ 
रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची . 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: ज्येष्ठसू-१२१९/प्र.क्र.६०/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : - ३० डिसेंबर, २०१९. 


संदर्भ:-१. नियोजन विभागाचे समक्रमांकाचे दिनांक ०८/०७/२०१९ चे शासन परिपत्रक 
२. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्रमांक-१९६०/१९०१/दोन, दिनांक २६/१२/२०१९. 


शासन परिपत्रक - 

अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील दिनांक ०१/०१/२०११ ते दिनांक ३१/१२/२०११ या 
कालावधीची “संशोधन अधिकारी / सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित)” संवर्गाची 
दिनांक १/०१/२०१२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची संदर्भाधिन अनुक्रमांक १ वरील 
दिनांक ०८/०७/२०१९ च्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. 

२. महाराष्ट्र लोकसेवा अयोगाने त्यांच्या संदर्भाधिन अनुक्रमांक २ वरील “संशोधन अधिकारी/ 
सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित)” या संवर्गाची सन- २०११ या वर्षांच्या निवडसूचीस मान्यता 
दिलेली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दिलेली मान्यता विचारात घेऊन दिनांक १/०१/२०१२ 
रोजीची दिनांक ०१/०१/२०११ ते दिनांक ३१/१२/२०११ या कालावधीची ज्येष्ठतासूची अंतिम करण्यात 
येत असून ती या शासन परिपत्रकासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-अ” नुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
३. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील “संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, 
गट-ब (राजपत्रित)” संवर्गाची वरील ज्येष्ठतासूची पुढील अटींच्या अधीन राहून अंतिम करण्यात येत 
आहे:- 

१) ज्येष्ठतासूचीतील अधिकाऱ्यांच्या नावासमोर नमूद केलेला ज्येष्ठतेचा दिनांक हा शासन 
अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एसआरव्ही-१०७६/बारा, दिनांक २१ जून, १९८२ नुसार फक्त 
“संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित)” या संवर्गातील ज्येष्ठता निश्चित 
करण्यासाठी ग्राह्य धरण्यात येईल. 

२) ज्येष्ठतासूची मा. मुंबई उच्च न्यायालय याचिका क्रमांक २७९७/२०१५ वर दिलेल्या 
निर्णयाविरोधात मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुमती याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ वरील 
अंतिम न्याय निर्णयाच्या तसेच मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, औरंगाबाद येथे दाखल करण्यात 
आलेल्या मुळ अर्ज क्रमांक ६९४/२०१८ वरील अंतिम निकालाच्या अधिन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठसू-१२१९/प्र.क्र.६०/का.१४२७ 

४. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांनी सदर परिपत्रक व सोबतची अंतिम 
ज्येष्ठतासूची “संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित)” चे सर्व संबंधित 
अधिका-यांच्या निदर्डानास आणावी. 


६. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashira.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून सदर 


शासन परिपत्रक त्याचा संकेतांक २०१९१२३०१५५६५५५०१६ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Tushar 
Purushottam oe 
Hirlekar छा 
(तु. पु. हिर्लेकर) 
सोबत:- परिशिष्ट- अ कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


९९० 
16:53:52 +05'30' 


प्रत:- 
१) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 
यांना विनंती करण्यात येते की, सदरहु ज्येष्ठतासूचीचे परिपत्रक व यादी 
संचालनालयाच्या संकेतस्थळावरही प्रसिद्ध करण्यात यावी. 
२) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठसू-१२१९/प्र.क्र.६०/का.१४२७ 


अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील अधिका-यांची दिनांक 09.09.2099 ते ३१.१२.२०११ रोजीची (Final) 
अंतिम ज्येष्ठतासूची 
अ.क्र. | ज्येष्ठ अधिका-याचे नांव प्रवर्ग जन्म दिनांक |। संवर्गातील सेवेच्या नियुक्तीचा | संवर्गातील ज्येष्ठ पैवा निवृत्तीचा | अभिप्राय 
क्रमांक नियुक्तीचा दिनांक | मार्ग | दिनांक / ज्येष्ठतेचा दिनांक 
मानीव दिनांक 
a] 2 3 iso 4 & [oS] ८ ९ SS 
खंड दिनांक 09/09/2099 ते ३१/१२/२०११ 
Pa | soo  श्री.दि.धो.काळे 29-08-9844 94-08-2093 प ०१-०१-२०११ ३०-०९-२०१३ 
२ ४७१ | श्री.एम.ए.सपकाळ २१-०५-१९५५ ३०-०५-२०१३ प ०१-०२-२०११ ३१-०५-२०१३ 
३ ४७२ ।श्री.द.को.मनोहर अजा ०२-०६-१९५७ ०१-०६-२०१३ प ०१-०२-२०११ ३०-०६-२०१५ 
४ ४७३ श्री.अ.ह.भराडे भजब १०-०२-१९५७ ०८-०७-२०१३ प ०८-०२-२०११ २८-०२-२०१५ 
षु ४७४ श्री.ह.सं.चौरे भजब २४-१०-१९५९ ०२-०७-२०१३ प ०१-०३-२०११ ३१-१०-२०१७ 
द soy | stator. Bre अज १२-०४-१९६३ २४-०६-२०१३ प ०१-०३-२०११ ३०-०४-२०२१ 
9 ४७६ । श्री.ब.चा.चौरे अज ०१-०७-१९६५ ०१-१०-२०१५ प ०१/०३/२०११ ३०-०६-२०२२ 
४७७  श्री.सु.आ.भोसले ०५-०१-१९५७ ०१-०६-२०१३ प ०३/०३/२०११ । ३१-०१-२०१५ 
४७८ श्रीमती व्ही.ए.मोरबाळे २८-०७-१९५७ २७-०६-२०१३ प ०५-०३-२०११ ३१-०७-२०१५ 
| 90 | ४७९  श्री.वि.कृ.जोशी १०-१०-१९५५ १०-०६-२०१३ प ०१/०४/२०११ ३१-१०-२०१३ 
aa | ४८० | श्री.अ.शा.चांदूरकर १३-०१-१९५६ १९-०६-२०१३ प ०१-०५-२०११ ३१-०१-२०१४ 
१२ | ४८१ श्री.एस.पी.भांडेकर १३-१०-१९६० ०९-०७-२०१३ प ३१-०५-२०११ ३१-१०-२०१८ 
१३ | ४८२ श्री.वि.भा.गजभिये अजा २४-०५-१९५९ ०१-०६-२०१३ प ३१-०५-२०११ ३१-०५-२०१७ 
१४ | ४८३ श्री.गं.दि.चव्हाण विजा अ ०७-०७-१९६१ १९-१०-२०१५ प ३१-०५-२०११ ३१-०७-२०१९ 
१५ | ४८४ | श्री.ज.ध.पवार अजा ०१-०५-१९५६ २५-०६-२०१३ प ०१-०६-२०११ ३०-०४-२०१४ 
१६ | ४८५ | श्री.सं.म.पाठक २८-११-१९६९ १०-०७-२०१३ प ०१-०६-२०११ ३०-११-२०२७ 
qo | ४८६  श्री.एस.बी.व्हरसाळे ०९-०१-१९७४ १०-०६-२०१३ प ०१-०६-२०११ ३१-०१-२०३२ 
१८ | ४८७ । श्री.चं.प्र.पावसे २९-११-१९७० ११-०६-२०१३ प ०१-०६-२०११ ३०-११-२०२८ 
१९ | ४८८ | श्री.भू.वि.देशापांडे २८-०१-१९७० २१-०६-२०१३ प ०१-०६-२०११ ३१-०१-२०२८ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठसू-१२१९/प्र.क्र.६०/का.१४२७ 


अ.क्र. | ज्येष्ठ अधिका-याचे नांव प्रवर्ग । जन्मदिनांक । संवर्गातील सेवेच्या | नियुक्तीचा | संवर्गातील ज्येष्ठता | सेवा निवृत्तीचा | अभिप्राय 
क्रमांक नियुक्तीचा दिनांक | मार्ग |। दिनांक / ज्येष्ठतेचा दिनांक 
मानीव दिनांक 
७५५) २ 3 शिरे वडा षु ६ [Rus] c ९ ॥ 0039 
२० | ४८९  श्री.एम.आर.पुंडकर १५-११-१९६० ०१-०६-२०१३ प ०१-०६-२०११ ३०-११-२०१८ 
२१ | ४९० | श्री.एन.के.फिरके २६-०५-१९७२ ०१-०६-२०१३ प ०१-०६-२०११ ३१-०५-२०३० 
२२ | ४९१ | श्रीमती सां. स. पराडकर २५-०८-१९७० ०१-०६-२०१३ प ०१-०७-२०११ ३१-०८-२०२८ 
23 ४९२  श्री.श.ना.माळी ०१-०६-१९६९ ०१-०६-२०१३ प ०१-०७-२०११ ३१-०५-२०२७ 
२४ | ४९३  श्री.सु.तु.सुर्यवंशी ०८-०४-१९७२ ०१-०६-२०१३ प १९-०७-२०११ ३०-०४-२०३० 
२५ | ४९४ श्री.एस.सी.लाड २४-०७-१९६७ ०६-०६-२०१३ प १९-०७-२०११ ३१-०७-२०२५ 
२६ | ४९५ | श्री.अ.वि.सुने १४-०७-१९६९ २८-०६-२०१३ प १९-०७-२०११ ३१-०७-२०२७ 
२७ | ४९६ ।श्री.रा.ग.सोनखासकर ०५-११-१९६९ २८-०६-२०१३ प १९-०७-२०११ ३०-११-२०२७ 
२८ | ४९७ | श्रीमती सु.अ.आंबरे ०७-०९-१९७१ १०-०६-२०१३ प १९-०७-२०११ ३०-०९-२०२९ 
२९ | ४९८ | श्रीमती अ.वि.पवार २८-११-१९६५ ०१-०६-२०१३ प १९-०७-२०११ ३०-११-२०२३ 
३० | ४९९ | श्रीमती ऐ.कि.किर्तने २५-१०-१९६५ १५-०७-२०१३ प १९-०७-२०११ ३१-१०-२०२३ 
३१ | Yoo | श्री.मु.वि.साईनकर ०८-०८-१९६३ ०१-०६-२०१३ प १९-०७-२०११ ३१-०८-२०२१ 
३२ | 4od श्रीमती सा.सू.रणखांबे अजा ०१-०६-१९६९ १०-०६-२०१३ प १९-०७-२०११ ३१-०५-२०२७ 
३३ | ५०२ श्री. म.अ.चौधरी अजा १६-१०-१९६९ ०४-०७-२०१३ प १९-०७-२०११ ३१-१०-२०२७ 
३४ | 4o3 श्री.कि.गु.परदेशी विजा अ १३-१०-१९६९ २९-०७-२०१३ प १९-०७-२०११ ३१-१०-२०२७ 
३५ | ५०४ | श्री.वि.य.गडदे भजक ०१-०६-१९५८ २१-०६-२०१३ प ०१-०८-२०११ ३१-०५-२०१६ 
३६ | 4oy | श्रीमती दि.श्री.धावरे अजा १९-०२-१९७२ ०१-०६-२०१३ प ११-१०-२०११ २८-०२-२०३० 
३७ | ५०६  श्री.गु.बा.सुपेकर भजब ३१-०५-१९६८ २६-०६-२०१३ प ०१-११-२०११ ३१-०५-२०२६ 
३८ | Yoo श्री.रा.कृ.कळमकर भजब ०३-०५-१९६६ ०५-०६-२०१३ प २३-१२-२०११ ३१-०५-२०२४ 
4* प- पदोन्नती 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


